\ 


अर्थसंकल्पिय अनुदान २००६-२००७ अनुदान २००६-२००७ 


मागणी क्रमांक बी-६, मुख्य लेखाशीर्ब 
*२२३५-सामाजिक सुरक्षा ठ कल्याण" 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीआयएस-०२०५/३४७३/सीआर-४३३/आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक :१९ जून २००६. 


बाचा : १) शासन पत्र, गृह विभाग क्र.बीजीटी-१००५/प्र.क्र.१४२/२२३५/२००६-२००७/बीयुडी-१, 
दि१०.४.२००६ 
२) शासंन पत्र, गृह विभाग क्र.डीआयएस-०२०५/३४७३/सीआर-४३३/आस्था-१, दि.६.५.२००६ 
३) शासन पत्र, गृह विभाग क्र.बीजीटी १००६/प्र.क्र.६४/बीयुडी-१, दि.५.५.२००६ 


शासन निर्णय : सन २००६-२००७ या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्र.बी-६"२२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण" या मुख्यलेखाशिर्षाखाली ©.2,20,00,000/- (रुपये ' दोन कोटी वीस लाख फ़क्त) एवढी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. या तरतूदीपैकी ३० जून २००६ पर्यंतचा तिमाही खर्च 
भागविण्यासाठी शासन पत्र, गृह विभाग क्र.बीजीटी-१००६/प्र.क्र.६४/ बीयुडी-१, दि.५.५.२००६ अन्वये 
रु.५५,००,००० (रुपये पंचावन्न लाख फक्त) एवढा निथी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामध्यें शासन 
निर्णय गृह बिभाग क्र,डीआयएस-०२०५/३४७३/सीआर-४३३/आस्था-१, दि.६.५.२००६ अन्यये मंजूर 
करण्यात आलेल्या रु.३६,६७,०००/- तरतूदीचा समावेश आहे. माहे जून २००६ पर्यंतच्या तिमाहीकरिता 
मंजूर करण्यात आलेला रु.५५,००,०००/- एवढा निधी गृह विभाग (खुद्द) व गृह विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखाली येणाऱ्या विभाग प्रमुख/कार्यालय. प्रमुख यांना त्यांची मांगणी विचारात घेऊन सोबतच्या 
विवरणपत्राप्रमाणे चिन्हांकित (EARMARK) तसेंच उपलब्ध असल्याचे प्रमाणित करुन देण्यात येत आहे. 
उपरोक्त निधी हा ३० जून २००६ पर्यंत खर्ची टाकण्यात यावा, चिन्हांकित (EARMARK) करण्यात 
आलेला निधी विभाग प्रमुख/कार्यार्लय प्रमुखाच्या कार्यालयांनी जून २००६ पर्यंतच्या तिमाहीत जर खर्च केला 
नाही तर तो पुढील महिन्यात वापरण्यास अनुमती देता येणार नाही.-यांबाबतची सर्व जबाबदारी सर्व विभाग 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुखाची राहील. तसेच याबाबतच्या खर्चमेळोंचा तोळमेळ arene: कळविण्याची 
जबाबदारी विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांची राहील. अन्यथा त्याच्या कार्यालयांना जून २००६ नंतरच्या 


पुढील महिन्यासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकणार नाही. 


२ शासन असेही निदेश देत आहे की, शासन. ज्ञापन, qe विभाग क्र.एमआयएस ०१००/ 
१९०१/सीआर-३०६/आस्था-१, दि. ८ ऑक्टोबर २००१ नुसार आता. “Pet उपलब्धता" प्रमाणपत्र प्राप्त 
करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर न करता आपले स्तंरावर संबंधित नियमातील तरतुदीच्या अधिन 
राहून प्रकरणे मंजूर करावीत. असे करतांना कुठल्याही परिस्थितीत उपलब्ध करुन दिलेल्या निघीपेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. याबाबत कोणतीही सबब/स्पष्टीकरण विचारात घेतले 
जाणार नाही. 


३. असेही निदेश देण्यात येत आहे की, उपलब्ध करुन दिलेल्या वरील रकमेचा खर्च 
ताळमेळ महालेखापाल यांचे कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका 
प्रकरण १४ मधील नियम १५७ च्या परिशिष्ट ३ तसेच शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार योग्य प्रकारे व योग्य वेळी करुन त्याबाबतची प्रमाणीत माहिती शासनास विहित मुदतीत 
पाठविण्यात यावी. खर्चमेळाची माहिती महालेखापाल यांचे कार्यालयाकडून प्रमाणीत करुन पाठविण्याची 

संपूर्ण जबाबदारी ही क्षेत्रीय विभाग/कार्यालय प्रमुख म्हणून आपली राहिल व त्याप्रमाणे प्रमाणित माहिती 
न पांठविणार्‍्या कार्यालयातील संबंधितांवर जबाबदारी निश्‍चित करुन कारवाई करणे भाग पडेल याची 
कृपया नोंद घ्यावी. प्रमाणित न केलेली माहिती स्विकारण्यात येणार नाही व या कारणामुळे विलंब 
झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय विभाग/कार्यालय प्रमुखाची राहील. 


74 DADHOTRE\G.Ri2F 


¥. वरील आदेशांचे काटेकोर पालन करुन भागणी क्र.बी-६ *२२३५-सामाजिंक सुरक्षा व 


कल्याण" "१०४-ठेव संलग्न विमा योजना(२२३५१६८४)" या लेखाशिर्षाखालील निधी मंजुरीची 
संबंधित नियमांच्या अधिन राहून, उपलब्ध निघीच्या मर्यादेत मंजूर करावीत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(fam. बसावे) 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
.महासंचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र. राज्य, मुंबई. 
आयुक्त, राज्य उत्पांदन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, - 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक, नागरी, NET, महाराष्ट्र र . 
महासमादेशक, होनभार्डस्‌, महाराष्ट्र राज्स, ESE. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईंन बोर्ड, मुंबई 
- संचालक;-सरक्रारी अभियोग-संचालनालय, महाराष्ट्र. राज्य, मुंबई. 
प्रबंधक,. मोटार अपघात दावा.न्यायाविकूरण, महाराष्ट्र सज्य, मुंबई: 
: .'महालेखापाल-१(लेखा-द.'अनुहेयत[हलेजा परीक्षा), महाराष्ट्र-मुंबई, 
. , महातेश्वापाछ”२ , (लेख .व अनुक्षेयत/लेळा परीक्ष), महाराष्ट्र, नागपूरः: 
-अधिदान-ब्र लेखा अधिकारी, मुंबई. ग 
निवासी लेखा: परीक्षा अधिकतरी;..मुंबई. : 
अवर सचिव, वित्त विभाग/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय,- मुंबई. 
अवर सचिव (रोखशाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव-(कार्चासन बीयुडी-१: गृ विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (आस्थापना-२), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती / कार्यासन आस्थापना- 


कमेतिकिकककिसकेजेसेकेकेकेगूकिकेजेसखकत 


प्रकरणे 


ड कार्यासन अधिकारी, गृष्ठ विभाग, महाराष्ट्र शासन 


चिन्हांकित निधीचे विवरणपत्र वित्तीय वर्ष २००६-२००७ 


गृह विभाग, मागणी क्र.बी-६ 
मुख्य लेखाशिर्ष "२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण* 
गीणशिर्ष १०४, ठेव संलग्न विमा योजना* 
(शासन निर्णय,गृह विभाग क्र :डीआयएस-०२०५/३४७३/सीआर-४३३/आस्था-१, 
दि.५१९ जून,२००६ चे सहपत्र) 
अ.क्र. विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख "२२३प-सामाणिक सुरक्षा व Beane या लेखाशिर्षा | 
अंतर्गत दि.३०,६.२००६ पर्यंतच्या खर्चासाठी चिन्हांकित 
| करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम (२२३५ १६८४) 
। (७ | अपर मुख्य सचिव (गृह) Whee pete te भा 
! (२) | पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 39,00,000/- 
| (3) | पोलीस आयुक्त, मुंबई. 9Z,00,000/- 
ी (४) | महासंचालक, अँन्टी करप्शन ब्यूरो, = 
| म.रा, मुंबई. ___ if 
। (५) | आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, ३,००,०००- 
| म.रा., मुंबई. 
(६) | कारागृह महानिरीक्षक, म.रा., पुणे. ६०,०००/- 
१,८०,०००/- 
(८). aren न्यायसहायक वैज्ञानिक ६०,०००- 
! प्रयोगशाळा,म.रा., मुंबई. 
(१०) हहासमादेशक, TTS, म.रा., ~ 
(११) | प्रबंधक, मोटार अपघात दावा eee ee 
: न्यायाधिकरण, मुंबई. 
। (१२) | महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. ललन 
(49) | सरकारी अभियोग संचालनालय, 1.00 oa Bn ना 
| म.रा., Fae. . __ 
एकूण: रु.५५,००,०००- 


(Pw. वसावे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


